मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गाची 
पदसंख्या निश्चित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कअनि -११२४/प्र.क्र.४०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२४ 


सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही/१०८३/४६/चौदा, दिनांक ०५.०२.१९८६ 
सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.सीसीए-१७०९/प्र.क्र.१३९/२००९/१४-ब, दिनांक २६.०५.२०११ 
सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.सीसीए-१७१२/प्र.क्र.५५/२०१२/१४-ब, दिनांक ०२.०९.२०१३ 
सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.कअनि-१११५/प्र.क्र.३/२०१५/१४-ब, दिनांक १३.०१.२०१५ 
सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.कअनि-१११७/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक २५.०९.२०१७ 
सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.कअनि-१११९/प्र.क्र.१४/१४-ब, दिनांक २६.०२.२०१९ 
सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र.कअनि-११२१/प्र.क्र.०६/१४-ब, दिनांक २०.०१.२०२१ 
सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र.कअनि-११२३/प्र.क्र.८४/१४-ब, दिनांक १५.०९.२०२४ 


वाचा:- १ 


AD 


na ~— ja CS ~~ ~~ ~~ ष्य“ 


3 
8 


Cc 


a 
& 
9 
८ 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन क्र. 2, ३, ४, ५, ६, ७ व ८ येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे सन १९८६ ते २०००, 
सन २००१ ते २०१३, सन २०१४ ते २०१५, सन २०१६ ते २०१७, सन २०१८ ते २०१९, सन २०२० ते 
२०२१ आणि सन २०२२ ते सन २०२२३ या प्रत्येक वर्षातील दिनांक १ जानेवारी रोजीची तसेच सन 
2023 या वर्षातील दिनांक ०१ सप्टेंबर रोजीची मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील 
मंजूर पदसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. 

आता, सन २०२४ या वर्षातील दिनांक १ जानेवारी व दिनांक ०१ सप्टेंबर रोजीची कक्ष 
अधिकारी संवर्गातील मंजूर पदसंख्या निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गाची सन २०२४ या वर्षातील दिनांक ०१ 
जानेवारी व दिनांक ०१ सप्टेंबर रोजीची कक्ष अधिकारी संवर्गातील मंजूर पदसंख्या खालीलप्रमाणे 


निश्चित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | कालावधी मंजूर पदसंख्या 


i BR 


२) | दिनांक 09.08.2028 ७९१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि -११२४/प्र.क्र.४०/प्रशा-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७.॥194011991119.20०.11 या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९२३१७१७१४५४०७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.09.23 17:18:56 +05'30' 


(ग.स.परब) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापन), मंत्रालय, मुंबई 
२) कक्ष अधिकारी, (प्रशा-१ व प्रशञा-३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) निवडनस्ती/प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


